निविदा न काढलेल्या, निविदा काढलेल्या परंतु 
कार्यादेश न दिलेल्या तसेच कार्यादेश देऊनही कामे 
सुरू न झालेल्या नवीन गोदाम बांधकामास स्थगिती 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१३३/नापु-१६ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०२ ऑगस्ट, २०२२ 


१) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६ब, 
दि.२७.०४.२०२१. 

२) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,शासन निर्णय क्र.गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६ब, 
दि.०३.०६.२०२१. 

३) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.८४/नापु-१६ब, 
दि.११.०४.२०२२. 

४) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.३५/नापु-१६ब, 
दि.१८. ०५.२०२२. 

५) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. गोदाबां- १०२१/प्र.क्र.१७२/नापु-१६ब, 
दि.१५.०६.२०२२. 


शासन परिपत्रक:- 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अन्नधान्य 


साठवणूकीकामी राज्यातील गोदाम बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. उक्त अंतर्गत 


संदर्भाधिन क्र.१ ते ५ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन गोदाम बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आलेली होती. 


२. संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन गोदाम बांधकामांना 


पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. सदर कामांसंदर्भात पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही 


कार्यवाही करण्यात येऊ नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१३३/नापु-१६ब 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८०२१६००५९५६०६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIKAS MOHAN RAUT 
Vi KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD 

a MENT, 

2. 0410302 
d पि rashtra, 
st 169A8A5475E77BES 
3 KAS MOHAN RAUT 

Di )6:08 +05'30" 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, नांदेड, जालना, सोलापूर व सांगली. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, पुणे व औरंगाबाद. 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई 
४. उपायुक्‍त (पुरवठा), पुणे व औरंगाबाद. 
५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड, जालना, सोलापूर व सांगली . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, जालना, सोलापूर व सांगली. 
७. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, जालना, सोलापूर व सांगली. 
८. उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नांदेड, जालना, सोलापूर व सांगली. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नांदेड, जालना, सोलापूर व सांगली. 
१०. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
११. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई 
१४. नियोजन विभाग (का-१४११), FATS, Hay 
१५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१), मंत्रालय, मुंबई 
१६. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५ 
१७. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


